उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) 
च्या सुधारित आकृतीबंधानुसार सहायक 
कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक 
पदांची प्रभागनिहाय व कार्यासननिहाय 
पुनर्रचना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशञासन-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/विसु-१, दिनांक ११.२.२०१६. 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, दिनांक २९.६.२०१७. 
३) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २२.११.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-०६१७६/प्र.क्र.२०/आपुक-१, दिनांक २९.६.२०१७ 
मधील मार्गदर्शक सूचनांनुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग (खुद्द) मधील सर्व पदांचा आढावा 
घेण्यात आला. सदर आढाव्यानुसार विभागासाठी संबंधित संवर्गातील प्रचलित आकृतीबंधातील एकूण 
२८२ मंजूर पदांपैकी ६७ पदे निरसित करण्यात आली असून एकूण २१५ नियमित पदांच्या सुधारित 
आकृतीबंधास उच्चस्तरीय विभागीय समिती व वित्त विभागाची मंजूरी प्राप्त झाली आहे. त्या अनुषंगाने 
या विभागाचा सुधारित आकृतीबंध संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आला 
आहे. सुधारित आकृतीबंधानुसार विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक पदांची 
प्रभागनिहाय व कार्यासननिहाय पुनर्रचना करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या (खुद्द) प्रचलित आकृतीबंधानुसार मंजूर पदे व विभागाच्या 
(ge) सुधारित आकृतीबंधानुसार विभागातील निरसित करण्यात आलेल्या go पदांचा तपशील 
खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र पदनाम प्रचळीत आकृतीबंधानुसार | आढाव्याअंती निरसित 
मंजूर पदे केलेली पदे 
वि का २ ३ 1 ae 
1 १_| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव ३ a *| 
२ | सहसचिव /उप सचिव ९ 10 
३ | विशेषकार्य अधिकारी SSS ___-||(. __ ee 
४ | अवर सचिव 1१ ० 10] 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 


५ | कक्ष अधिकारी २९ a ae 
६ | लघुलेखक (निवडश्रेणी) 1 ea Pl 
७ । लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १२ २ 

सहायक लेखाधिकारी 1 १ Pl 

सहायक कक्ष अधिकारी ७५ ४ 
oe o | संशोधन सहायक Po शिका 
| 99 | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) १२ २ 
१२ | लघुटंकलेखक PD ४ 
१३ | लिपिक-टंकलेखक ७२ ८ 
१४ | रोख लेखापाल Po Pl 
१५ । वाहनचालक ४ ४ 
१६ | हवालदार Po 1 ae 
१७ । नाईक ४ ४ 
१८ | रोनिओ चालक २ २ 
१९ | झेरॉक्स मशिन चालक २ २ 
२० «| शिपाई ३२ ३२ 

एकूण २८२ ६७ 


2. 


सुधारित आकृतीबंधानुसार उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील (खुद्द) कार्यासनांमधील 


सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक पदांची प्रभागनिहाय व कार्यासननिहाय पुनर्रचनेचा 


तपशील सोबतच्या “विवरणपत्र-अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 
सदरचे आदेश या झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू होतील. 


2: 
४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०६३०१७२६३३९२१० असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AKSHATA 
KAMOSH DESAI 


(अक्षता का. देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
DN: CN = AKSHATA KAMOSH DESAI, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 

Date: 2023.07.03 12:11:31 +05'30' 


१. मा. मंत्री (उद्योगो/मा. मंत्री(ऊर्जा)/ मा. मंत्री (कामगार ) यांचे खाजगी सचिव, 


२. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


३. प्रधान सचिव( उद्योग) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 


४. प्रधान सचिव(कामगार व प्रशासन) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५. प्रधान सचिव ( ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

वित्त विभाग (आपुक), वित्तीय सुधारणा मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार) विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. सर्व अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


ane G&G & 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग,शासन निर्णय : आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३, 


दिनांक ३० जून, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र “अ 


सुधारित आकृतीबंधानुसार विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांची 


प्रभागनिहाय व कार्यासननिहाय सुधारित मंजूर पदे 
अ.क्र कार्यासनाचे नाव सहायक कक्ष अधिकारी लिपिक-टंकलेखक 
(3) उद्योग प्रभाग 
| उद्योग-२ २ २ 
२ उद्योग-३ 2 Loa 
3 उद्योग-४ 172____ अ.  _2| शिकाच्या 
४ उद्योग-६ २ a. ae 
4 उद्योग-७ 2 2 
६ उद्योग-८ २ २ 
७ उद्योग-९ ७ ४ 
८ उद्योग-१० 2 ae आ 
९ उद्योग-१४ 2 2 
| 9 | ० प्रधान सचिव (उद्योग) Pe 111. त. | 
एकूण २२ 1१७ 
(ब) ऊर्जा प्रभाग 
P94: q ऊर्जा-१ 2 ae 
१२ ऊर्जा-२ २ Le 
१३ ऊर्जा-३ २ a a 
१४ ऊर्जा-४ a en 
१५ ऊर्जा-५ ४ 2 
१६ ऊर्जा-७ ४ २ 
१७ प्रधान सचिव (Hot) 1-1 1१ 
एकूण १६ ९ 
(क) कामगार प्रभाग 
१८ कामगार-१ 2 २ 
१९ कामगार-२ २ २ 
२० कामगार-३ ae > 1१ 
२१ कामगार-४ 2 |: उह... 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक आयएलई २०२०/प्र.क्र.२६/प्रशासन-३ 


२२ कामगार-५ ३ २ 
23 कामगार-६ 2 1१ 
२४ कामगार-७ २ 1१ 
२५ कामगार-७-अ 1 प 1१ 
२६ कामगार-८ २ 1१ 
२७ कामगार-९ 2 1१ 
२८ कामगार-१० Po 1१ 
२९ प्रधान सचिव शि] ] आआआ शा 
(कामगार व प्रशासन) 

एकूण २० १५ 

(ड) प्रशासन 
३० प्रशासन-१ Q २ 
३१ प्रशासन-२ २ PM 
32 प्रशासन-३ ४ ३ 
३३ प्रशासन-४ ३ २ 
३४ प्रशासन-५ शिका PM 
एकूण १२ ९ 

(इ) नोंदणी शाखा 
३५ नोंदणी झाखा Po प] 9 

एकूण 1१ 

(फ) रोखशझाखा 
३६ रोखशाखा Pe ७ 

एकूण Pe 
एकूण (अ)--(ब)--(क)--(ड)-- SS १ ६४ 

(इ)-(फ) 


Digitally signed by AKSHATA KAMOSH DESAI 
AKSHATA Se ers ener a 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRY ENERGY 
KAMOSH DESAI seussourceranmenr , 
(अक्षता का. देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


